गरीब व गरजू व्यक्तिना स्वस्त दरात “शिवभोजन उपलब्ध 
करुन देण्याकरीता अनुदान उपलब्ध करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : विसउस/शिभोथा/का-४(अर्था/२०२१-२२/प्र.क्र.२७७/जा.क्र.६०७८ 
जी.टी.हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स, ८ वा मजला, 
लो.टि.मार्ग, मुंबई-४००००१. 
दिनांक : १३/१२/२०२१ 


-0 


शासन निर्णय क्रमांक शाभोथा-२०१९/प्र.क्र.५१/ना.पु.१७, दि. १ जानेवारी,२०२०. 
शासन निर्णय समक्रमांक, दि. १८ फेब्रुवारी,२०२०. 
वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.६०/२०२१/व्यय-१०, दि.२९ एप्रिल २०२१. 
शासन निर्णय क्रमांक: विसठस/शिभोथा/का-४(अ्थी/२०२१-२२/ प्र.क्र.२७७ दि.३० एप्रिल २०२१. 
वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.१८७१/२०२१/व्यय-१०, दि.३१ मे २०२१. 
शासन निर्णय क्रमांक: विसठस/शिभोथा/का-४(अ्थी/२०२१-२२/ प्र.क्र.२७७/जा.१०८८ 
दि.७/६/२०२१. 
) शासन निर्णय क्रमांक: पुर्नवाटप विसउस/शिभोथा/का-४(अर्थी/२०२१-२२/ प्र.क्र.२७७/जा.१३५८ 
दि.८/०७/२०२१. 
) शासन निर्णय क्रमांक : विसठस/शिभोथा/का-४(अ्थी/२०२१-२२/प्र.क्र.२७७/ जा.क्र.१५२४ 
दि.५.०८.२०२१ 

) शासन निर्णय क्रमांक :शिभोथा २०२०/ प्र.क्र.१३२/नापु-१७ दि.२८ सप्टेंबर २०२१ 

१०) शासन निर्णय क्रमांक : विसठस/शिभोथा/का-४(अ्थी/२०२१-२२/प्र.क्र.२७७/जा.क्र.१९१५ 

दि.०४.१०.२०२१ 

प्रस्तावना :- 

उपरोक्त नमूद शासन निर्णयांनुसार राज्यातील गरीब व गरजू जनतेला सवलतीच्या दरात शिवभोजन 
थाळी उपलब्ध करून दिलेली आहे. सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात वित्त विभागाने सदर योजनेसाठी लेखाशिर्ष 
२४०८०७७२ खाली रू.१५०.०० कोटी इतके अनुदान मंजूर केले असून सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी / जिल्हा 
अन्नधान्य वितरण अधिकारी कार्यालयाना रु.१४५.०० कोटी वितरीत करण्यात आले आहे. 

काही जिल्हा पुरवठा अधिकारी / जिल्हा अन्नधान्य वितरण अधिकारी यांनी प्रलंबित असलेल्या 
डशिवभोजन योजनेची दि.१५ डिसेंबर पर्यंतची देयके प्रदान करण्यासाठी रु.१०.६२ कोटी अतिरिक्‍त निधीची 
मागणी केलेली आहे. सदर योजनेकरीता काही जिल्हास्तरावरील कार्यालयांकडे अर्थसंकल्पीय प्रणालीवर काही 
प्रमाणात निधी शिल्लक असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून काही रक्कम आहरीत करुन मागणी 
करण्यात आलेल्या जिल्हा पुरवठा अधिकारी / जिल्हा अन्नधान्य वितरण अधिकारी कार्यालयास उपलब्ध करुन 
देण्याची, रक्‍कम रु.४.७६ कोटी निधी पुर्नवाटप करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


“८८० AD 


S 02-25. 220 ae > 32 


(३ 


vo 


शासन निर्णय :- 
गरीब व गरजू व्यक्‍तींना सवलतीच्या दरात शिवभोजन थाळी उपलब्ध करुन देण्यासाठी, जिल्हा 
पुरवठा अधिकारी / अन्नधान्य वितरण अधिकारी व उपनियंत्रक (शिधावाटप) यांच्या कार्यालयांना सन २०२१-२२ 


शासन निर्णय क्रमांकः विसउस/शिभोथा/का-४(अ्थी/२०२१-२२/प्र.क्र.२७७/जा.क्र.६०७८ 


या आर्थिक वर्षात वित्त विभागाने रु.१४५.०० कोटी एवढे अनुदान मुक्‍त केले असून रू.१४५,००,००,०००/-(अक्षरी 
रु.एकशे पंचेचाळीस कोटी wad) एवढे अनुदान वितरीत करण्यात आलेले आहे. ज्या जिल्हा पुरवठा अधिकारी / 
जिल्हा अन्नधान्य वितरण अधिकारी कार्यालयांनी प्रलंबित देयकांरीता निधी मागणी केली आहे त्यांना पुर्नवाटपाने 
रक्‍कम रु.४.७६ कोटी अनुदान वितरीत करण्यास खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येतआहे. 


4. 


वर नमूद करण्यात आलेल्या शासन निर्णय व परिपत्रकातील सर्व अटी व शार्तीच्या अधीन 
राहून“सहपत्र-अ”मध्ये नमूद करण्यात आलेली रक्कम रु.४,७६,००,०००/- (अक्षरी रक्‍कम चार 
कोटी शहात्तर लाख फक्त) चे वाटप करण्यात येत आहे. 

हे अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आले आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्यात यावे. 
ही रक्‍कम दुसऱ्या कोणत्याही प्रयोजनासाठी वापरता येणार नाही किंवा वळती करता येणार नाही. 


. उपरोक्त अनुदानामधून करण्यात येणाऱ्या खर्चाचे लेखे प्रचलित लेखासंहितेत ठेवण्यात यावेत तसेच 


याबाबत आपल्या कार्यालयामार्फत कोषागारातून देयके पारीत झाल्यानंतर त्या महिन्यातील 
देयकांचे उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रमाणक व दिनांक निहाय महिना संपल्यानंतर पुढील महिन्याच्या १५ 
तारखेपर्यंत महालेखापाल कार्यालयास व शासनास सादर करावे. 


. सहपत्र-अ मध्ये दर्शविल्यानुसार रक्‍कम कोषागारातून आहरीत करण्याकरीता जिल्हास्तरावर 


जिल्हाधिकारी (जिल्हा पुरवठा अधिकारी / अन्नधान्य वितरण अधिकारी यांचे कार्यालयातील आहरण 
व संवितरण अधिकारी) यांना आणि मुंबई/ठाणे शिधावाटप क्षेत्रासाठी अधिदान व ळेखा अधिकारी 
कार्यालय, मुंबई येथून अनुदान आहरीत करण्याकरीता नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी 
पुरवठा यांचे अधिनस्त परिमंडळ कार्यालयनिहाय आहरण व संवितरण अधिकारी यांना प्राधिकृत 
करण्यात येत आहे. 


. उपरोक्त अनुदान दर १५ दिवसांनी संबंधित संस्थेस शासनाने या पुर्वी निर्देशित केलेल्या शिवभोजन 


अँप च्या माहितीच्या अनुषंगाने परिगणना करुन ऑनलाईन RTGS पध्दतीने प्रदान करावे. (उदा. 
दिनांक २६/०१/२०२० ते ०९/०२/२०२० या कालावधीचे देयक दिनांक १०/०२/२०२० रोजी तसेच 
दिनांक १०/०२/२०२० ते २४/०२/२०२० या कालावधीचे देयक दिनांक २५/०२/२०२० रोजी या 
प्रमाणे पुढील सर्व कालावधीची देयके १५ दिवस याप्रमाणे परिगणीत करुन कोषागार / अधिदान व 
लेखा कार्यालयात मंजूरीसाठी सादर करण्यात यावीत.) संस्थांची अदायगी ऑनलाईन पध्दतीने 
करावयाची असल्याने सदर संस्थांच्या बँक खात्याचा तपश्लील प्राप्त करुन घेवून उचित कार्यवाही 
करावी. 

वित्त विभागाने सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरीता दिलेल्या मंजूरीनुसार सदर योजनेसाठी 
होणारा खर्च “मागणीक्र.एम-२, मुख्य ळलेखाशीर्ष २४०८-अन्न, साठवण व वखार,०१-अन्न, १०१-प्रापण 
व पुरवठा, (०३) प्रापण, वितरण व किंमत नियंत्रण, (०३)(२३) १० रूपये थाळी योजनेसाठी अर्थसहाय्य 
(कार्यक्रम),(२४०८०७७२) ३३-अर्थसहाय्य” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची घालावा. 


Page 2 of ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः विसउस/शिभोथा/का-४(अथी/२०२१-२२/प्र.क्र.२७७/जा.क्र.६०७८ 


७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२११२१५१२३७१०५९०६ असा आहे. हा आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Abhay Dongar 
Dhande 


८८१98८ 


(अभय धांडे) 
वित्तीय सल्लागार व उपसचिव 


प्रत, 

१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव. 

3. मा. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव. 

४. मा. मंत्री, वित्त यांचे खाजगी सचिव. 

५. मा. मंत्री, पणन यांचे खाजगी सचिव. 

६. मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव. 

७. मा. विरोधी पक्ष नेते (विधानसभा, विधानपरिषद) 

८. मा. राज्यमंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण, यांचे खाजगी सचिव. 

९. मा. सर्वमंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

१०. मुख्यसचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

११.अपरमुख्य सचिव, (वित्त) महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.मा.सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग. 

१३.अपर मुख्य सचिव, कृषि व प.दु.म. विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४.अपर मुख्य सचिव (पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५.अपर मुख्य सचिव, महसूल व वनविभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६.सचिव, आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

१७.महालेखाकार, महालेखापाल कार्यालय, मुंबई / नागपूर. 

१८.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र स्टेट को.ऑप.मार्केटिंग फेडरेशन लि., कनमुर हाऊस, नरसीनाथ 
स्ट्रीट, मुंबई § ४०० 008, 

१९.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, आदिवासी विकास 
भवन, २ रा माळा, राम गणेश गडकरी चौक, जुना आग्रा रोड, नाशिक-२. 

२०.सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

२१.नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई. 

२२.सर्व जिल्हाधिकारी, 

२३.सर्व उप आयुक्त (पुरवठा), 

२४.अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 


Page 3 of ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः विसउस/शिभोथा/का-४(अ्थी/२०२१-२२/प्र.क्र.२७७/जा.क्र.६०७८ 


२५.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

२६.सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी / सर्व अन्नधान्य वितरणअधिकारी, 

२७.सर्व उपनियंत्रक (शिधावाटप) कार्यालये. 

२८.उपसंचालक, नागरीपुरवठा, पुरवठा आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई. 

२९.सहसचिव/सर्वउपसचिव/अवरसचिव/सर्वअधिकारी, अ.ना.पु. व ग्रा.सं.विभाग, मुंबई. 

३०.सर व्यवस्थापक, (महा.) भारतीय अन्न महामंडळ,५वा माळा, राजेंद्रनगर, दत्तपाडा रोड, बोरीवली पूर्व, 
मुंबई- ४०० ०६६. 

३१.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महा संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई (५ प्रती) 

३२.ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ग्रंथालय, ६ वा मजला, विधानभवन, मुंबई (१० प्रती) 

३३.मान्यता प्राप्त राजकीय पक्षांची कार्यालये, (प्रत्येकी ५ प्रती) 

३४.सर्व विधान परिषद सदस्य व विधान सभा सदस्य ३५.निवड नस्ती. (कार्या-४(अर्थ) 


Page ¥ of ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः विसउस/शिभोथा/का-४(अ्थी/२०२१-२२/प्र.क्र.२७७/जा.क्र.६०७८ 


शासन निर्णय क्रमांक : विसउस/शिभोथा/का-४(अर्थ/२०२१-२२/प्र.क्र.२७७,जा.क्र.६०७८ 


दिनांक :१३/१२/२०२१ चे “सहपत्र-अ” 


am, | आहरण व संवितरण | जि.पु.अ./ अ.धा.वि.अ. | एकुण वितरीत El पुर्नवाटपा नंतरचे 
संकेतांक / उपनियंत्रक कार्यालय | केलेले अनुदान सुधारीत अनुदान 

रक्‍कम 
= १| १२०१०१५३४६ । THANE ९४१० | ९४१० 
२ | १३०१००५३४६ _। RAIGAD १२३९२९ -८६०० ११५३२९ 
३ | १४०१००५३४६ | RATNAGIRI ३०६६९ -२००० २८६६९ 
४ | १५०१००५३४६ | SINDHUDURG ७६१६ | ७६१६ 
५ | १६०१००५३४७ | PALGHAR १९९३६ _२००० १७९३६ 
& | २२०१००५३४७ । PUNE DSO ५५८२९ ee ५५८२९ 
(9 | २२०१००५३८० । PUNE FDO ४८३७८ ६००० ५४३७८ 
२३०१००५३४६ | SATARA 33023 ८००० ४१७२३ 
२४०१००५३४६ । SANGLI ४५४०६ २००० ४७४०६ 
| 90 | २५०१००५३४६ SOLAPUR D.S.O. २७२१६ ५००० ३२२१६ 
चिक Y] २५०१००५३८० । SOLAPUR FDO १६९०५ 10| १६९०६ 
१२ २६०१००५३४६ KOLHAPUR ५००४५ | ५००४५ 
१३ | ३१०१००५३४६ | AURANGABAD ३७३८५ | ३७३८५ 
१४ | ३२०१००५३४६ । PARBHANI २९००१ 10| २९००१ 
१५ ३३०१००५३४६ BEED ४७५२७ -१०००० ३७५२७ 
१६ | ३४०१००५३४६ _। NANDED ४१४९१ 10 ४१४९१ 
१७ | ३५०१००५३४६ । OSMANABAD १८७२३ 10 १८७२३ 
92 | ३६०१००५३४६ । JALNA १८६७१ -१००० १७६७१ 
१९ | ३७०१००५३४६ ।1॥॥ए॥ ४२१६३ -१०००० ३२१६३ 
20] ३८०१००५३४६ | HINGOLI १११९२ FO १११९२ 
२१ ४४०१००५३४६ GONDIA १६४२७ २५०० १८९२७ 
22 | ४५०१००५३४६ | WARDHA १३८९४ FO १३८९४ 
23] ४६०१००५३४६ | NAGPUR DSO ३१७८० ६०० ३२३८० 
२5 ४६०१००५३८० NAGPUR FDO ४३०७४ ५००० ४८०७४ 
२५ | ४७०१००५३४६ | BHANDARA ३९२५५ -४००० ३५२५५ 
२८ ४८०१००५३४६ CHANDRAPUR २३४९१ २००० २५४९१ 
२७। ४९०१००५३४६ । GADCHIROLI ११२६७ १९५० १३२१७ 
२८ | ५१०१००५३४८ | NASHIK ८०१६० ८५५० ८८७१० 
२९ ५२०१००५३४६ DHULE 22208 i 22208 
30 | ५३०१००५३४६ — | JALGAON ५११०८ FO ५११०८ 


Page ¥ of ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः विसउस/शिभोथा/का-४(अ्थी/२०२१-२२/प्र.क्र.२७७/जा.क्र.६०७८ 


अक्र. | आहरण व संवितरण | जि.पु.अ./ अ.धा.वि.अ. | एकुण वितरीत grated पुर्नवाटपा नंतरचे 
क्र. ताक उपनियंत्रक a करावयाची 
संकेतांक / उपनियंत्रक कार्यालय | केलेले अनुदान ee सुधारीत अनुदान 
रक्‍कम 

२२ ५५०१००५३४६ NANDURBAR २०६०३ -१००० १९६०३ 
३३ | ६१०१००५३४६ । AMRAVATI २५०९९ ५००० ३००९९ 
३४ | ६२०१००५३४६ । AKOLA ३८३१८ १००० ३९३१८ 
34 | ६३०१००५३४६ । BULDHANA ३४८८९ -४००० ३०८८९ 
3६ ६४०१००५२४६ YAVATMAL २३५४०० -२००० २३२४०० 
३७ | ६५०१००५३४६ ~~ | WASHIM १९७२८ P| १९७२८ 
3८ १२०१००५३१८ “EF” Region, Thane ७०९६२ rs] ७०९६२ 
@iaqacysag: || यल १६४२७ १६४२७ 

38 Mumbai i a 
७१०१०३५३१८ te eae २७०५४ २७०५४ 

Bo Mumbai शिक 
§990902439¢ “D” Region, anes andes 

४१ Mumbai शशि 

“G” Region, 

७१०१०४५३१८ ; ४८८८४ ४८८८४ 

४२ Mumba al 
१४५०००० शिका १४५०००० 

Abhay Dongar = eo 
Dhande ग्या” 
(अभय धांडे ) 
वित्तीय सल्लागार व उपसचिव 


२996६० ६ 


